मौजे खर्डी, ता.शहापूर, जि.ठाणे येथे 
शासकीय धान्य गोदाम बांधण्यास दिलेली 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१३/प्र.क्र.५४२/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 09 नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा : १) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २६/०२/२०१४ 
२) शासन निर्णय क्र.खरेदी-१०२०/प्र.क्र.१०४/नापु २१, दिनांक २९/०२/२०२० 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत 


खरेदी धानाच्या साठवणूकीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रात खर्डी ता.शहापूर जि.ठाणे 


येथे १०८० क्षमतेचे १ शासकीय गोदाम बांधकामास शासनाने प्रशासकीय मंजूरी दिलेली आहे. 


उपरोक्त क्र.२ येथील शासन निर्णयातील परि.५ नुसार धानाचे साठवणुकीची संपूर्ण जबाबदारी 


अभिकर्ता संस्थेकडे देण्यात आली असून त्याकरिता आवश्‍यकतेप्रमाणे संस्थेने गोदामे भाड्याने 


घ्यावयाची आहेत. सदर बाब विचारात घेता, मौजे खर्डी ता.शहापूर जि.ठाणे येथे नवीन शासकीय 


गोदाम बांधण्याकरिता दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


आहे. 


२. आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी धानाच्या साठवणूकीसाठी मौजे खर्डी 


ता.शहापूर जि.ठाणे येथे नवीन गोदाम बांधण्याकरिता दिलेली प्रशासकीय मान्यता याद्वारे रद्द 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१३/प्र.क्र.५४२/नापु-१६-ब 


हि 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०२११३०३९९९०६ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


वि 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Sudhir 0९०१००1 
(1 h | [| e (0 a tta DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘FOOD CIVIL SUPPLIES AND 
CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, px ICode=400032, st=Mahi 
15 5e4e3006da7480655b52484794686f 1 8de73c0aa909267b188c86a7 
55075, pseudonym=5E1FO7FF6933630D 183327 1 F4B68D3392A0A1 127, 
ber=204E151470E2D21694C5 1 F66F9BSA8FAAES44D 1 5F6BFA485 1335 


Tungar 0101) 
(सुधीर तुंगार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


जिल्हाधिकारी, ठाणे 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई व नागपूर 

वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण 
विभाग,मुंबई 

उपायुक्‍त (पुरवठा), कोकण 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, ठाणे 

महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उप सचिव मार्फत) 
. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय,मुंबई 
. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय,मुंबई 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई 
उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर पुणे ४११००५ 


. निवड नस्ती/नापु-१६-ब 


पृष्ठ २ पैकी २ 


